कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता 
विभाग (ge) तसेच नियंत्रणाखालील 
कार्यालयांमधील संगणकीकरणाकरिता 
प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची (P.1.C,) 
पुनर्रचना करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ९५२८७७७/570 & -१००४८/१५/२०२१-॥)॥॥१. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुख्य इमारत, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक : १६.०४.२०२१ 


वाचा :- 
०१. शासन निर्णय क्र. सामान्य प्रशासन विभाग क्र. सीओएम-१००१/प्र.क्र.१७४/३९,दि. २९.१०.२००१. 


०२. शासन निर्णय क्र. सामान्य प्रशासन विभाग क्र. मातंस/२०११/प्र.क्र.१२५/२३९, दि.२३.०९.२०११. 
०३. शासन निर्णय क्र. सामान्य प्रशासन विभाग क्र. २१५६/फाईल/डीआयटी/२०१२, दि.२१.०९.२०१२. 


०४. शासन निर्णय क्र. कौ.वि.व उ.विभाग क्र. कौविउ-२०१५/प्र.क्र.२१५/प्रशा-१, दि. २८.१०.२०१५. 


प्रस्तावना :- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या उक्त संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २९.१०.२००१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये शासकीय कामकाजाचे संपूर्ण संगणकीकरण करण्यासाठी ई- प्रशासन धोरण जाहीर करण्यात 
आले आहे. या मधील परिच्छेद क्र.७ मध्ये संबंधित प्रशासकीय विभागांनी प्रकल्प अंमलबजावणी समिती स्थापन 
करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.तसेच उक्त संदर्भ क्र.२ येथे दिनांक २३.०९.२०११ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची रचना व कार्यपद्धती ठरवून देण्यात आली आहे. या 
तरतुदीनुसार कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग (खुद्द) व अधिनस्त कार्यालये यांच्यासाठी नवीन 
प्रकल्प अंमलबजावणी समिती (Project Implementation Committee) स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती 


शासन निर्णय :- 

सामान्य प्रशासन विभागाने उक्त संदर्भ क्र. १ ते ३ वरील शासन निर्णयांन्वये दिलेल्या मार्गदर्शक 
सूचना / निर्देश विचारात घेवून कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग (खुद्द) व त्याखालील अधिनस्त 
कार्यालये यांचे संगणकीकरण करणे आणि ई-प्रशासनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नवीन 
प्रकल्प अंमलबजावणी समिती (Project Implementation Committee) गठीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ९५२८७७७/5॥) & E-IooYZ/94/2029-ADM4. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे पदनाम समितीचे पद 
ee 1 १ सचिव / प्रधान सचिव / अ.मु.स. को.वि.रो.व उ.विभाग अध्यक्ष 
०२ अ.मु.स. (नियोजन) किंवा उप सचिव दर्जाचे त्यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
०३ अ.मु.स. (वित्त) किंवा उप सचिव दर्जाचे त्यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
०४ प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान) किंवा संचालक दर्जाचे त्यांचे प्रतिनिधी | सदस्य 
०५ प्रधान सचिव (उद्योग) किंवा उप सचिव दर्जाचे त्यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
०६ आयुक्त, कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय सदस्य 


(समितीसमोर विचारार्थ संबंधित विषयाबाबत) 


oy संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, | सदस्य 


मुंबई. (समितीसमोर विचारार्थ संबंधित विषयाबाबत) 


०८ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी, | सदस्य 


मुंबई. (समितीसमोर विचारार्थ संबंधित विषयाबाबत) 


०९ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविण्यता सोसायटी, मुंबई. | सदस्य 


(समितीसमोर विचारार्थ संबंधित विषयाबाबत) 


"मि ० अवर सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान),मंत्रालय,मुंबई. सदस्य 

ae राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केद्राचे अधिकारी (NIC) सदस्य 

१२ माहिती व तंत्रज्ञान विषयासंदर्भातील निमंत्रित तज्ञ (आवऱ्यकतेनुसार) । सदस्य 

१३ समितीसमोर विचारार्थ संबंधित विषयाबाबतच्या कार्यासनाचे | सदस्य 
उप/सहसचिव 

१४ उप सचिव / सह सचिव (आस्थापना), कौ.वि.रो.व उ.विभाग, | सदस्य सचिव 
मंत्रालय,मुंबई. 


२. उपरोक्‍त समितीची कार्यकक्षा सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयांतील 
तरतुदींनुसार राहील. सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती व तंत्रज्ञान) यांनी वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयानुसार 


तसेच प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार प्रकल्प अंमलबजावणी समितीस अधिकार राहतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ९५२८७७७/5॥) & E-IooYZ/94/2029-ADM4. 


३. विभाग (खुद्द व त्याखाळील अधिनस्त कार्यालये यांमध्ये ई-प्रशासन धोरणाची अंमळबजावणी 
करण्यासाठी आवश्‍यक ती संगणकीकरणाची व्यवस्था, हार्डवेअर / सॉफ्टवेअर उपलब्धता, वेब साईट 
विकसन/ देखभाल, इतर माहिती व तंत्रज्ञानविषयक यंत्रसामुग्रींची खरेदी तसेच संगणक प्रणालींचे विकसन 
(Software Development) यासाठीच्या अनुषांगिक बाबींवर निर्णय घेणे तसेच संदर्भाधिन अनु.क्र.२ येथील 
शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.१२.७ मधील तरतुदीनुसार रु. १० लक्ष पेक्षा जास्त व रु. ५ कोटीपेक्षा कमी खर्चाच्या 
निविदा प्रकल्पांना मान्यता देण्याचे अधिकार या समितीस असतील. 

४. समितीस विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या संगणकीकरण प्रकल्पांची व्याप्ती ठरविणे, सदर 
प्रकल्पांकरिता आय.टी. सल्लागार/ पुरवठादारांची निवड व इतर अनुषांगिक बाबी याबाबतचे निर्णय घेण्याचे 
अधिकार असतील. 

५. प्रकल्प समितीद्वारे मंजूर झालेल्या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्र.विअप्र १०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०२१ च्या परिशिष्टातील 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग पहिला, उप विभाग तीनच्या अनुक्रमांक चार, परिच्छेद 
क्र.२७ (२) (अ) नुसार राहतील. अशाप्रकारे मान्यता दिलेल्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी उपरोक्त 
संदर्भाधिन अनु.क्र.१ वरील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.9.३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वित्त विभाग, नियोजन 
विभाग किंवा माहिती व तंत्रज्ञान विभाग यांच्या मान्यतेची आवश्‍यकता असणार नाही. ही मान्यता देताना 
अंमलबजावणी समितीने सदर झा.नि.मधील परिच्छेद क्र.९१ ची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होईल याची 
दक्षता घ्यावी. ई- प्रशासन प्रकल्पाच्या मंजूरीबाबत समितीमध्ये एकवाक्यता झाली नाही तर असे प्रकल्प 
माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या शासन निर्णय दि. ०५.१०.२००१ अन्वये गठित केलेल्या उच्चाधिकार 
समितीकडे मान्यतेस्तव सादर करण्यात यावे. 

६. अंमलबजावणी समितीने मान्यता दिल्यानंतर संगणकीकरणाची व्यवस्था, हार्डवेअर / सॉफ्टवेअर 
उपलब्धता, वेब साईट विकसन/ देखभाल, इतर माहिती व तंत्रज्ञानविषयक यंत्रसामुग्रींची खरेदी तसेच 
संगणक प्रणालींचे विकसन (Software Development) बाबतची खरेदी / करार शासनाने विहित केलेल्या 
पद्धतीने करण्यात यावेत. 

७. सदर समितीच्या आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी बैठका घेण्यात याव्यात. 

८. या शासन निर्णयान्वये विभागाचा दिनांक २८.१०.२०१५ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात 


येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ९५२८७७७/5॥) & E-IooYZ/94/2029-ADM4. 


९. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४१६१५१४५४३००३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Dr Suvarna Siddharth » 
Kharat 


tally signed by Dr Suvarna Siddharth Kharat 
iment of Maharashtra, postalCode=400032, 


41 13ef43d22f63f448b2db4 1 09F1aa98eda5f3b7884 
arna Siddl al 


7 ॥ Suvi 
Date: 2021.04.16 15:23:06 +05'30' 


(डॉ. सुवर्णा खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मंत्री (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.राज्यमंत्री (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद / विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अन.मु.स., नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
८. अ.मु.स., वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
९. प्रधान सचिव,माहिती व तंत्रज्ञान विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 
१०. प्रधान सचिव,उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. आयुक्त, कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई. 
१३. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास सोसायटी, मुंबई. 
१५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविण्यता सोसायटी, मुंबई. 
१६. अवर सचिव (माहिती व तंत्रज्ञानो,मंत्राळय,मुंबई. 
१७. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान be (NIC), नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
१८. उप/सह सचिव (आस्था), कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. व्यशि-१/ व्यशि-३/ व्यशि-४/ प्रशा-२/ कौशल्य -१/ कौशल्य-२ / उद्योजकता कार्यासन, 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०. निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


